सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खुद्द व क्षेत्रीय 
आस्थापनेवरील गट - अ, ब, क व ड मधील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० जुलै, २०२१. 


संदर्भ: 


-O 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय,क्र.दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, दि. १८ फेब्रुवारी, २०२१. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय,क्र.दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, दि. १० जून, २०२१. 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्र.दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, दि. ५ जुले, २०२१. 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे पत्र क्र. दिव्यांग २०२०/संकीर्ण ११/दि.क.२, 

दि. १४.०७.२०२१ 


eB का, 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार व केंद्र शासनाच्या 
सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि.४.१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये देण्यात आलेल्या 
सुचनांनुसार या विभागातील गट अ,ब,क व ड मधील २९ पदे,संदर्भ क्रमांक १ येथील या विभागाच्या 
दि. १८फेब्रुवारी,२०२१ च्या शासन निर्णयाअन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. तद्नंतर या 
२९ पदांच्या पदोन्नती साखळीतील सर्व पदे व साधारणत: समान कर्तव्ये असणारी पदे अशी एकुण १८७ पदे या 
विभागाच्या दि. १० जून, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दि.१४/०७/२०२१ च्या पत्रान्वये 
मा.प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय) यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीच्या दि.७/०७/२०२१ च्या बैठकीच्या 
इतिवृत्त कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार या विभागातील गट-अ,ब,क व ड संवर्गातील उर्वरित पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला. 


शासन निर्णय :- 
प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय) यांच्या अध्यक्षतेखाळील तज्ञ समितीने कळविल्यानुसार केंद्र शासनाने 


सुनिश्चित केलेली राज्यातील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित होणाऱ्या गट-अ,ब,क व ड मधील पदे सोबतच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र. ३ ५/सेवा-४ 

परिशिष्टानुसार दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत.तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सचिव 
(तांत्रिक) व त्या पदास समकक्ष तांत्रिक पदे देखील सोबतच्या परिशिष्टानुसार दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात 
येत आहेत. यानुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय दिनांक १० जून, २०२१ परिशिष्ट-अ येथील 
अनुक्रमांक १, स्तंभ क्रमांक ३ येथे “मुख्य अभियंता ( Chief Engineer)” संवर्गाच्या वर “सचिव (तांत्रिक) व त्या 
पदास समकक्ष तांत्रिक पद (Secretary (Technical) and equivalent Technical post) ” समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. 

२. मंत्रालयातील विशिष्ट पदांमधील अग्निसुरक्षा अधिकारी, प्रमुख अग्निसुरक्षा विमोचक, आग पहारेकरी 
व अग्निशामक विमोचक ही पदे सामाजिक न्याय विभागाच्या तज्ज्ञ समितीच्या इतिवृत्तातील निर्णयानुसार 
दिव्यांगासाठीच्या पद सुनिश्चितीमधून वगळण्यात येत आहेत. 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दिनांक १८.०२.२०२१, दि. १०.०६.२०२१ शासन निर्णय व सामान्य 
प्रशासन विभागाचा दि. ५.७.२०२१ च्या शासन निर्णयामधील नमूद अन्य सर्व तरतुदी/सूचना सरळसेवा 
भरतीच्यावेळी तसेच पदोन्नती प्रक्रियेदरम्यान नियुक्‍ती प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी यांनी विचारात घ्याव्यात. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०७२०१८५२१२७३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=PUBLIC 


NITIN BHANUDAS « 


I 0 laha 
‘S DEPARTMENT, postalCode=400032, 
shtra, 
2,5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d13f7661 
K H E D KA R ed3b2a95e83e386485fff4c21e, cn=NITIN BHANUDAS 
KHEDKAR 
Date: 2021.07.20 17:57:02 +05'30' 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, 

४. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा.मंत्री सा.बां.('सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, 

६. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 

७. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान मंडळ, मुंबई, 

८. मा.विधानसभा / विधान परिषद सर्व सदस्य, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४ 


९. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. सचिव(रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

१६. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई, 

१७. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), नागपूर, 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 
१९. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

२०. मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां. विभाग, चेंबुर, मुंबई, 

२१. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई, 

२२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण,आयुक्‍तालय, पुणे, 

२३. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४. सर्व अधिक्षक अभियंता सा.बा. मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

२५. सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

२६. संचालक उद्याने व उपवने, मुंबई, 

२७. संचालक बी.डी.डी. चाळी, मुंबई, 

२८. कार्यासन अधिकारी,प्रश्ा-२,प्रशा-३, प्रशा-४,सेवा-१,सेवा-२,सेवा-३,आस्था-१, 
२९. आस्था-२ व आस्था-३,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३०. निवड नस्ती, (कार्यासन सेवा-४), सा.बां. विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


fe) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, दि.२०/०७/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट-अ ते गट-ड मधील नियुक्तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी . 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदाची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शरा 
सा.बां. विभागातील (मंत्रालयातील) विशिष्ट प 

[ सचिव (तांत्रिक) व त्या |S,ST, W,BN, MF, a) LV मंत्रालयातील रस्ते व बांधकामे विभागाचे सदर पदाचे कर्मचारी हे बहुतांश वेळ ऑफिसमध्ये काम करतात. तांत्रिक कामाच्या 
पदास समकक्ष RW, SE, H, ७. 0) D,HH तांत्रिक प्रमुख म्हणून कामकाज पहाणे, निरीक्षणासाठी रस्ते/इमारतीच्या कामाच्या ठिकाणी भेटी देणे अभिप्रेत आहे. 
तांत्रिक पदे. (गट अ) c) OA, BA,OL,BL,DW, AAV |याअनुषंगाने मुख्य अभियंता, अधिक्षक समुहासोबत काम करावे लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौडल्ये 
Secretary d) SLD, MI अभियंता यांचे कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे |आवऱयक आहेत. दिव्यांग कर्मचार्‍यांना आवश्‍यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे 
(Technical) and e) MD involving (a) to (0 व त्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आहे. |उचित होईल. 
equivalent above 
Technical posts. 
(Group A) 

2 स्वच्छता निरीक्षक  ।$, ST, W, BN, RW, Ja) B, LV मंत्रालय मुख्य /विस्तार इमारतीच्या सदर पदाचे कर्मचारी हे स्वच्छतागृहे, विविध मजल्यांवरील कार्यालयांच्या ठिकाणी 


(गट को/ Sanitary 
Inspector, (Group 
C) 


SE, H,C 


b) D, HH 

c) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD Involving (a) to (d) 


above 


स्वच्छतेचे काम पहाण्यासाठी एक स्वच्छता 
निरीक्षक देखेरेखीखाली केले जाते. त्यांनी 
कर्मचा-याकडून दोन्ही इमारतीच्या 
स्वच्छतेची साफसफाईचे कामे विहीत 
कार्यालयीन वेळेत करुन घेणे. इ. कामे पार 
पाडली जातात. 


तसेच ऑफिसमध्ये काम करतात. समुहासोबत काम करावे लागते. कामासाठी 
आवश्यक असणारी संवाद कौडल्ये आवश्‍यक आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना 
आवश्यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदाची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शरा 
सा.बां.विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील पदे 
३ संशोधन सहाय्यक  |S,ST,W,RW,SE, |॥७8,॥४ बांधकाम साहित्याच्या प्रत्यक्ष चाचण्या घेणे. ।सदर पदाचे कर्मचारी हे कामाच्या ठिकाणी तसेच प्रयोगशाळेमध्ये काम करतात. 
(गट क) / Research |C, MF b) 0, HH डाटा शिट व रिपोर्ट तयार करणे. चाचणी  ।समुहासोबत काम करावे लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौशल्ये 
Assistant (Group 0) c) OA, BA, OL, CP, LC, Dw, |fPreputa steates तयार करणे. MAUI आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे 
AAV प्रयोगशाळेतील यंत्रसामग्री सुस्थितीत ठेवणे उचित होईल. 
d) ASD (M), MI आदि कामे पार पाडली जातात. 
e) MD Involving (a) to (d) 
above 
8 प्रमुख प्रयोगशाळा  ।|$, ST, W, MF, SE, H, [a) LV बांधकाम साहित्याच्या चाचण्या घेण्यास सदर पदाचे कर्मचारी हे कामाच्या ठिकाणी तसेच प्रयोगशाळेमध्ये काम करतात. 


सहाय्यक (दर्जा 
नियंत्रक) (गट क)/ 
Head Laboratory 
Assistant (Quality 
Control) (Group C) 


Cc 


b) D, HH 

c) OA, OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 


संशोधन सहाय्यक यांना मदत करणे, डाटा 
शिट व रिपोर्ट तयार करण्यास मदत करणे, 
प्रयोगशाळेतील यंत्रसामग्रीची देखभालीसाठी 
मदत करणे, आदि कामे पार पाडली जातात. 


समुहासोबत काम करावे लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौशल्ये 
आवश्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आव्यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे 
उचित होईल. 


above 
षु प्रयोगशाळा सहाय्यक |S, ST, W, MF, SE, H, |a) LV बांधकाम साहित्याच्या चाचण्या घेण्यास सदर पदाचे कर्मचारी हे कामाच्या ठिकाणी तसेच प्रयोगशाळेमध्ये काम करतात. 
(गट क) / Cc b) D, HH संशोधन सहाय्यक यांना मदत करणे. डेटा ।समुहासोबत काम करावे लागते. कामासाठी आवश्यक असणारी संवाद कौडल्ये 
Laboratory c)OA,OL,OAL,CP,LC, |शिटवरिपोर्ट तयार करण्यास मदत करणे. आवश्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचार्‍यांना आवश्‍यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे 


Assistant (Group C) 


Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 


above 


प्रयोगशाळेतील यंत्रसामग्रीची देखभालीसाठी 
मदत करणे, आदि कामे पार पाडली जातात. 


उचित होईल. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदाची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शरा 


उद्याने (गट-अ) 
/Director, Parks 
and Gardens 
(Group A) 


SE, H, C, MF 


b) D, HH 

c) OA, BA, OL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 


above 


राज्यस्तरीय पद आहे. वेळोवेळी राज्यभर 
दौरे, कृती कार्यक्रम राबविणे, उदयान 
विषयक योजनांचे नियोजन करणे, समन्वय व 
संनियंत्रण तसेच क्षेत्रिय कार्यालयाची 
तपासणी व पहाणी करणे, पुष्प प्रदर्शनांचे 
आयोजन करणे, विविध पुष्पप्रदर्शनांमध्ये 
सहभाग घेणे व परिक्षण करणे, इत्यादि कामे 
पार पाडावी लागतात. 


& खानसामा (गट ड)/ |S, ST, W, MF, RW, Ja) LV शासकीय विश्रामगृहातील आलेल्या मान्यवर सदर पदाचे कर्मचारी हे स्वयंपाकगृहात व विश्रामगृहात काम करतात. बहुतां 
Khansama (Group |SE, H b) D, HH व्यक्‍ती तसेच शासकीय अधिकारी कर्मचारी ।काम एकटयाने वा मदतनीसासोबत करावे लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी 
D) c) OL, Dw, AAV यांच्या मागणीनुसार स्वयंपाक, चहा नाष्टा संवाद कौशल्ये आवश्‍यक आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक उपकरणे व 
०) ASD (५, MoD), SLD, ॥॥ ।आदि बनवून देणे. साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
सा.बां.विभागाच्या अधिनस्थ उपवने व उद्याने कार्यालयातील पदे 
राजपत्रित/ 
Gazetted 
9 संचालक, उपवने व |S,ST,W, BN, RW, /a)B, LV सदरचे पद हे विभाग प्रमुखाचे पद असून सदर पदाचे कर्मचारी हे इमारतीच्या आवारात व ऑफिसमध्ये काम करतात. 


समुहासोबत काम करावे लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौशल्ये 
आवश्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आव्यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे 
उचित होईल. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदाची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शरा 
८ सहाय्यक संचालक, |S,ST,W,BN,RW, /a)B,LV सदरचे पद हे कार्यालय प्रमुखाचे पद असून ते ।|सदर पदाचे कर्मचारी हे इमारतीच्या आवारात व ऑफिसमध्ये काम करतात. 
उपवने व उद्याने (गट- |SE, H, ७, MF b) 0, HH आहरण व संविहरण अधिकारी आहेत. समुहासोबत काम करावे लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौडल्ये 
बो/ Director, Parks c) OA, BA, OL, OAL, CP, ।कार्यालय़ीन कामकाजा सोबत प्रशासकीय ।आवश्यक आहेत. दिव्यांग SHARIA sas उपकरणे व साहित्य पुरविणे 
and Gardens LC, Dw, AAV विभागातील उदयानांना भेटी देणे, पुष्प उचित होईल. 
(Group A) d) ASD (५, MoD), SLD, MI ।प्रदर्शानाचे आयोजन करणे, क्षेत्रिय शाखेतील 
e) MD involving (a) to (0 उदयानविषयक कामकाज पाहणे इत्यादी 
above कामे पार पाडावी लागतात. 
अराजपत्रित/ Non 
Gazetted 
९ उद्यान अधीक्षक (गट ।5, 5, ७५, 8९, RW, Ja) B, LV सदरचे पद हे शाखा प्रमुखाचे पद असून या ।सदर पदाचे कर्मचारी हे इमारतीच्या आवारात व ऑफिसमध्ये काम करतात. 
क) / Garden SE, H, C, MF b) D, HH कर्मचाऱ्यांकडून क्षेत्रिय स्तरावरील कामे केली ।समुहासोबत काम करावे लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौडल्ये 


Supdt.(Group ७ 


c) OA, BA, OL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 


above 


जातात. वृक्षरोपण करणे , धोकादायक झाडे, 


आवश्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आव्यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे 


फांदया यांची पहाणी करुन त्यांची विल्हेवाट 
लावणे, पुष्पप्रदर्शनात भाग घेणे, उदयानाची 
देखभाल व दुरुस्ती करणे, कामाचे मोजमाप 
घेणे, आदि कामे केली जातात. 


उचित होईल. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता 


| उद्यान पर्यवेक्षक (गट- |S, ST, W, BN, RW, 
क) / Garden SE, H, C, MF 
Supervisor (Group 
C) 


दिव्यांग प्रवर्ग 
a) 8, LV 
b) D, HH 
c) OA, BA, OL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 
d) ASD (M, MoD), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (त) 
above 


सदर पदाची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
सदर कर्मचाऱ्यांकडून क्षेत्रिय स्तरावरील कामे 
केली जातात. पुष्पप्रदर्शानात भाग घेणे, 
शासकीय कार्यक्रमाच्यावेळी पुष्पसजावट 
करणे, उदयानातील देखभाल व दुरुस्तीची 
कामे करणे, उदयानांना भेटी देणे. कामाचे 
मोजमाप घेणे, हत्यारे व अवजारे सुस्थित 
ठेवणे व नोंदी ठेवणे इ. कामे पार पाडाली 
जातात. 


शेरा 
सदर पदाचे कर्मचारी हे इमारतीच्या आवारात व ऑफिसमध्ये काम करतात. 
समुहासोबत काम करावे लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौडल्ये 
आवश्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आव्यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे 
उचित होईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending , L=Lifting, KC=Kneeling &Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP=Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, CATEGORY 


ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both 
Leg & One Arm , BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder 
(M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


